अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरुन, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील छत्रपती संभाजीनगर विभागातील, 
व्यवस्थापनशास्त्र विद्याशाखेच्या विद्यमान विनाअनुदानित 
संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून नवीन 
अभ्यासक्रम सुरू करणे, प्रवेशा क्षमतेत वाढ करण्यास 
शासन मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१५६(भाग-१)/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०६ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/एआयसीटीई-वाढ मान्यता/ 
एमबीए__ छ सं नगर/२०२४/(४/२०), दि.२६.०६.२०२४. 


प्रस्तावना : अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन, 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी उपरोक्त वाचा येथील दि.२६.०६.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये, 
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील छत्रपती संभाजीनगर विभागातील, 
व्यवस्थापनशास्त्र विद्याशाखेच्या विद्यमान विनाअनुदानित संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ 
पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सोबतच्या प्रपत्रामध्ये दर्शविलेल्या 
छत्रपती संभाजीनगर विभागातील, व्यवस्थापनशास्त्र विद्याशाखेच्या विद्यमान विनाअनुदानित 
संस्थांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यास व प्रवेश क्षमतेत वाढ 
करण्यास प्रचलित अटी व शतींच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी व शार्ती:- 


१) सदर मान्यता कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 


२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दि.२१ मे, 
१९८३ च्या शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता करणे, संबंधित महाविद्यालय / संस्थांवर 
बंधनकारक राहील. 

३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 
विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्याशी करारनामा करावा लागेल. तसेच, 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१५६(भाग-१)/तांशि-४ 


आवर्यक कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्या 
संमतीने समाधानकारकरित्या पूर्ण करावी. 


४ संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने, संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचित ठेव 
संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


५) सदर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश 
नियमानुसार / पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


६) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क 
महाविद्यालयाने आकारल्यास, संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल 
इन्स्टिट्युजान (प्रोहिबिहान ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात 
येईल. 

७) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्याकरिता पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर 
तांत्रिक कर्मचारी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली व संबंधित विद्यापीठाच्या 
मानकानुसार नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच, 
शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इ. बाबत तसेच, विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे 
तक्रारी आल्यास संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


८) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने ग्रंथालयाकरिता आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके 
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्यक राहील. 
तसेच, विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना 
अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, 
वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 


९) रंगिंगसंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे संबंधित महाविद्यालय / संस्थेवर बंधनकारक 
राहील. 


qo) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी आवश्‍यक स्थावर 
जंगम मालमत्तेकरिता शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज Gas 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित 
महाविद्यालय / संस्थेवर राहील. 


११) जर संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे 
प्रोसेसिंग फीचा भरणा केलेला नसेल तर, अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी संचालकांनी 
महाविद्यालयाकडून प्रोसेसिंग फी वसूल करावी. 


१२) शासन निर्णय दि.२२.०२.२०१८ अन्वये विहित केलेले नोंदणी शुल्क संबंधित महाविद्यालय 
/ संस्थेने भरणा केले नसेल, तर ते सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, छत्रपती 
संभाजीनगर यांनी संबंधित महाविद्यालय / संस्थेकडून भरणा करुन घ्यावे. 


१३) महाविद्यालयाने संबंधित विद्यापीठाचे संळग्निकरण प्राप्त करुन घेणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.१५६(भाग-१)/तांशि-४ 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती संबंधित संस्था / महाविद्यालयावर बंधनकारक राहतील. 


३. या शासन मान्यतेनुसार उक्त संस्था / महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमांचा केंद्रीभूत प्रवेशा 
प्रक्रियेमध्ये समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी आवश्‍यक ते आदेशा निर्गमित 
करावेत. 


छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८०७१११३०८६९०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 


Dig 
SHAHAJAHAN DN: CN = SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI, C = IN. 
S = Maharashtr: OVERNMENT 


MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND TECHNICAL 


SHAKUR MULANI कळ 
Date: 2024.08.07 11:28:19 +05'30' 


(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर (संचालक, तंत्र 
शिक्षण यांच्यामार्फत). 
४) कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
५) संबंधित महाविद्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
) निवडनस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Institute Name 


Perma 
DTE Region nent 
Id 


CHHATRAPATI 1- 
20612 
92 


2129 |M.S BIDVE 
ENGINEERING 
COLLEGE 


2129 |M.S BIDVE 
ENGINEERING 
COLLEGE 

2508 |GRAMIN 
TECHNICAL 
AND 
MANAGEMENT 
CAMPUS 
NANDED 

2508 |GRAMIN 
TECHNICAL 
AND 
MANAGEMENT 
CAMPUS 
NANDED 


SAMBHAJI 
NAGAR 


CHHATRAPATI 
SAMBHAJI 
NAGAR 


CHHATRAPATI 
SAMBHAJI 
NAGAR 


CHHATRAPATI 
SAMBHAJI 


प्रपत्र 


HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R. 156(Part-1)/TE-4, Dated: 06th August, 2024 
List of Increase Intake, New Course,Programme,Restoration in Existing Institute,Approved by AICTE from 2024-25 


Region : CHHATRAPATI SAMBHAJI NAGAR 


Institution 


Institute Address T 
Type 


Private-Self 
Financing 


P.O BOX NO. 112, 
VASWADI, 
BARSHI ROAD, 
LATUR-413531 


P.O BOX NO. 112, 
VASWADI, 
BARSHI ROAD, 
LATUR-413531 


Private-Self 
Financing 


GRAMIN 
POLYTECHNIC 
VISHNUPURI 
NANDED 


Private-Self 
Financing 


GRAMIN 
POLYTECHNIC 
VISHNUPURI 
NANDED 


Private-Self 
Financing 


New/ 
Existing 
Institute 


Extension- 
Expansion 
-Closure 


Extension- 
Expansion 
-Closure 


Extension- 
Expansion 
-Closure 


Extension- 
Expansion 
-Closure 


Page 1 of 1 


Program 


MANAGEMENT 


MANAGEMENT 


MANAGEMENT 


MANAGEMENT 


University 


Swami 
Ramanand 
Teerth 
Marathwada 
University, 
Nanded 
Swami 
Ramanand 
Teerth 
Marathwada 
University, 
Nanded 
Swami 
Ramanand 
Teerth 
Marathwada 
University, 
Nanded 
Swami 
Ramanand 
Teerth 
Marathwada 
University, 
Nanded 


Name of Course 


POST 
GRADUATE 


MBA (FINANCE) 


POST 
GRADUATE 


MBA 
(MARKETING 
AND FINANCE) 


POST 
GRADUATE 


MBA (BANKING 
AND FINANCIAL 
SERVICES) 


POST 
GRADUATE 


MBA (DIGITAL 
MARKETING) 


SHAHAJAHAN 


Intake Intake Cc 
Approved | Approved | Variat pene 
for 2023-| for 2024-| ion | 0९ 
for 
Application 
for new 
course 


Application 
for new 
course 


for new 


course 


Application 
for new 
course 


7 Application 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR 
MULANI 
DN: CN = SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI, C = 


IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
S HAKU R M U LAN | MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND 


TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2024.08.07 11:28:39 +05'30' 


